पाणीपुरवठा योजनांवरील रुपांतरीत नियमित 
अस्थायी (सीआरटी) आस्थापनेवरील सेवानिवृत्त 
कर्मचाऱ्यांच्या सन २०२४-२५ या आर्थिक 
वर्षातील सेवानिवृत्ती वेतनासाठी संबंधित जिल्हा 
परिषदांना निधी वितरीत करण्याबाबत. 
लेखाशिर्ष २२१५१९१४ 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जिपग्रा-१२२४/प्र.क्र.९०/पापु-२३ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल 
क्रॉफर्ड मार्कटजवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४००००१ 
तारीख: २८ जून, २०२४ 


वाचा :- 


१. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः जिपग्रा-११२०/प्र.क्र.१३५/पापु- 
२३, दिनांक ३० जानेवारी, २०२३ 

२. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दि. १ एप्रिल, 
२०२४ 

३. शासन पत्र क्र. जिपग्रा-१२२४/प्र.क्र.९०/पापु-२३, दिनांक १० एप्रिल, २०२४. 

४. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः जिपग्रा-१२२४/प्र.क्र.९०/पापु- 
२३, दिनांक ११ जून, २०२४ 

प्रस्तावना:- 

जिल्हा परिषदेंतर्गत ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांवरील रुपातंरीत नियमित अस्थायी 


(सीआरटी) आस्थापनेवरुन सेवानिवृत्त झालेल्या पात्र कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्ती वेतनासाठी 


शासनाकडून जिल्हा परिषदेला अनुदान देण्याचा धोरणात्मक निर्णय मंत्रीमंडळाने दिनांक १७ 


नोव्हेंबर, २०२२ च्या बैठकीमध्ये घेतला असून त्यानुषंगाने दिनांक ३० जानेवारी, २०२३ रोजी 


शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. सन २०२४-२५ या अर्थिक वर्षात या प्रयोजनासाठी 


वित्त विभागाने उपलब्ध केलेल्या निधीपैकी आवऱयकतेप्रमाणे व मागणीप्रमाणे संबंधित जिल्हा 


परिषदांना निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः जिपग्रा-१२२४/प्र.क्र.९०/पापु- 23 


शासन निर्णय :-- खालीलप्रमाणे ४ जिल्हा परिषदांच्या मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांना 


सोबतच्या सहपत्रामध्ये नमूद केलेल्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या सन २०२४-२५ या अर्थिक 


वर्षातील सेवानिवृत्ती/कुटुंबनिवृत्ती वेतनासाठी २२१५१९१४ या लेखाशिर्षांतर्गत ०४, निवृत्तीवेतन 


विषयक खर्च या उद्दीष्टाखाली पुढीलप्रमाणे एकूण रुपये २,३७,००,०००/- (अक्षरी रुपये दोन 


कोटी सदोतीस लाख Hat) इतका निधी वितरीत करण्यात येत आहे. 


सेवानिवृत्त । या शासन निर्णयान्वये लेखाशिर्ष २२१५१९१४ खाली वितरीत 
अ.क्र bu कर्मचाऱ्यांची करण्यात येत असलेला निधी 
नद संख्या रुपये (अक्षरी रुपये) 
| 7 | ? 3 & 4 
1 a | अकोला २३७ १८०,००,०००/- | रूपये एक कोटी ऐंशी लाख wat 
२ | बुलढाणा २० १५,००,०००/- | रूपये पंधरा लाख फक्‍त 
३ | बीड १४ १२,००,०००/- | रूपये बारा लाख फक्त 
४ | भंडारा ४१ ३०,००,०००/- | रूपये तीस लाख फक्‍त 
एकूण ३१२ २,३७,००,०००/- रुपये दोन कोटी सदोतीस लाख फक्त 


२. संदर्भाधीन दिनांक ३०.०१.२०२३ च्या शासन निर्णयाच्या परिशिष्टामध्ये अंतर्भूत असलेल्या 


व या शासन निर्णयाच्या सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रातील सेवानिवृत्ती वेतन अनुज्ञेय 


असलेल्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील अनुज्ञेय मासिक 


सेवानिवृत्ती वेतनासाठी किंवा कुटुंबनिवृत्ती वेतनासाठी सदर निधी वापरण्यात यावा. मात्र 


सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या जानेवारी, २०२३ पूर्वीच्या कोणत्याही थकबाकीसाठी सदर निधीचा 


वापर करु नये. उपरोक्‍त झासन निर्णयाच्या परिशिष्टामध्ये अंतर्भूत नसलेल्या अन्य कोणत्याही 


कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्ती वेतनासाठी सदर निधीचा वापर करु नये. तसेच निधन झालेल्या 


कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत कुटुंबनिवृत्तीवेतन बंद झाले असल्यास, त्याबाबतची माहिती त्वरीत 


शासनास कळवावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिपग्रा-१२२४/प्र.क्र.९०/पापु- 23 


३. दिनांक ३०.०१.२०२३ च्या शासन निर्णयाच्या परिशिष्ट “अ” व “ब* मध्ये अंतर्भूत 


असलेल्या, मात्र परिभाषित अंशदायी निवृत्तीवेतन योजना (DCPS) किंवा राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन 


योजना (NPS) लागू असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी या निधीचा वापर करु नये. 


४. उपरोक्त परिच्छेद (२) व (३) मध्ये नमूद केलेल्या अटींची पूर्तता केल्याचे संबंधित जिल्हा 


परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी प्रमाणित केल्याशिवाय पुढील निधीचे वितरण 


करण्यात येणार नाही. 


५. विहित प्रयोजनाव्यतिरिक्‍त अन्य कारणांसाठी किंवा अन्य कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्ती 


वेतनासाठी सदर निधीचा वापर केल्याचे निदर्शनास आल्यास, या वित्तीय अनियमिततेसाठी 


जबाबदारी निश्चित करुन शिस्तभंगविषयक कार्यवाही करण्यात येईल. 


६. सदर प्रकरणी झालेल्या खर्चाचा महालेखापाल कार्यालयाने नोंदविलेल्या खर्चाशी 


वेळोवेळी ताळमेळ घ्यावा. ताळमेळाचे काम प्रलंबित असल्यास पुढील निधी वितरीत करण्यात 


येणार नाही. शासनाद्वारे देण्यात येणारे अनुदान लाभार्थ्यांच्या बँक अकाऊंटमध्ये ECS द्वारे 


प्रदान करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत अनुदानाची रक्‍कम एकत्रितरित्या व 


Offline edn वितरीत करण्यात येऊ नये. 


0. वितरीत केलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच खर्च करताना राज्य 
शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व 


सर्व अटी / शर्तीचे पालन करावे. 


a या शासन निर्णयाव्दारे मंजूर करण्यात आलेला खर्च “मागणी क्रमांक वाय-२, 


२२१५-पाणीपुरवठा व स्वच्छता, १९६-जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, (०१)- ग्रामीण 


नळ पाणीपुरवठा योजना, (०१)(०७ नियमित आस्थापनेवरील रोजंदारीवर काम करणारा 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिपग्रा-१२२४/प्र.क्र.९०/पापु- 23 


कर्मचारी वर्ग (अनिवार्य) (२२१५१९१४), ०४- निवृत्ती वेतनविषयक खर्च (अनिवायी” या 


लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२४-२५ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर 


करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


९. वित्त विभागाने संदर्भाधीन दिनांक १.०४.२०२४ च्या परिपत्रकान्वये प्रशासकीय विभागाला 


दिलेल्या अधिकारात तसेच बीम्स प्रणालीवर उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत सदर शासन निर्णय 


निर्गमित करण्यात येत आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दिनांक १.०४.२०२४ च्या शासन 


परिपत्रकातील सर्व अटी व शतींची पूर्तता होत आहे. 


qo. सदर ara निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/५/.॥80/99॥॥8.90०५.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०६२८१६०९०९१०२८ 


असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by BALASAHEB B HAJARE 
A | A A H F DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER SUPPLY 
AND SANITATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=49ad4eefa4101394c1b1119b5f2d93940a592bd8a91d2970b 
24702e05968e 19f, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


HAJARE या 
(बाळासाहेब बा. हजारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, बीड/अकोला/बुलढाणा/भंडारा 
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, बीड/अकोला/बुलढाणा/भंडारा 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, बीड/अकोला/बुलढाणा/भंडारा 
कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा, बीड/अकोला/बुलढाणा/भंडारा 
वित्त विभाग, व्यय-३/ अर्थसंकल्प-१८ कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई. 
ग्रामविकास विभाग, आस्था-१० कार्यासन, बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी, पापु-४/पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई. 
निवडनस्ती, पापु-२३. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांक:-जिपग्रा-१२२४/प्र.क्र.९०/पापु-२३,दिनांक २८ जून, २०२४ सोबतचे विवरणपत्र 
जिल्हा परिषदांच्या पाणीपुरबठा योजनांवरील रुपांतरीत नियमित अस्थायी (सीआरटी) आस्थापनेवर 
घ्यावयाच्या कर्मचाऱ्यांची यादी 


मूळ सेवानिवृत्ती /मयत 
अ.क्र. | अ.क्र. नाव पद दिनांक 
बीड जिल्हा परिषद 
A १३६ |श्रो. बिलास हरिभाऊ मजूर ३०.०४.२०१९ 
R १३७ 'श्रो. प्रल्हाद कुर्डालक व ।चोकोदार |३१.०५.२०१० 
३ १३८ at. रशोद हारुन पठाण |चौकोदार [RRR Roo 
~ | १३९ श्री.वसंत माणिक पवार lA — [20,08 RoR 
4 १४० |श्री. कोंडिबा तुकाराम पंपचालक १.०९.२००६ 
& | १४१ श्री. प्रकाश शंकररावमोरे मजूर |३०.११९.२०१५ 
७ १४२ श्री. रामेश्‍वर धनप्पा राऊत मिस्त्री | ३१.०५.२०१० 
८ | ९४३ श्री. पुरो शिवाजीशंकर मजूर  |२८.०२.२०१९ 
९ १४४ [at भिमाशंकर सदानंदअप्पा मिसाळ ।पंपचालक २८.०२.२००७ 
१० १४५ श्री. नारायण राम पंपचालक ३०.०६.२०१४ 
११ १४६ । श्री. रामलिंग आन्नप्पा GA |चौकोदार |३०.११.२०१९ 
१२ १४७ श्री. शिवाजी वेजनाथ गौरशेटे | पंपचालक २३१.०८.२०१९ 
१३ १४८ श्री. एन. ए. GAM मजूर ३०.११.२०१३ 
१४ | २६४ श्री.बी.एमबोबडे मिजूर |३१.१२.२०२२ 
बुलढाणा जिल्हा परिषद 
१५ २२४ _ श्री. केशव श्रीराम निबाळकर | मजुर 30,08, 2o 
१६ २२५ श्री. फकोरा महिपत भगेव मजुर ३०.०९.१८ 
१७ २२६ |।श्री. भगवान संपत मजुर ३०.०४.१९ 
१८ २२७ श्री. पुंडलीक पांडुरंग चांदुरकर मजुर ३०.०६.०९ 
१९ २२८ श्री. पु शंकर भां मजुर ३०.०४.१३ 
२० २२९ sit. साहेबराव राजाराम मोरे मजुर ३०.११.१९ 
२१ २३० श्री. आढाव मजुर २६.०९.१२ 
२२ २३१ | St. तुकाराम उत्तम लांजुडकर मजुर ३१.०३.२० 
२३ २३२ St गजानन मजुर ३०.०४.१४ 
२४ २३३ श्री. सुरेश हरिभाऊ मोगं मजुर ३०.०६.१७ 
२५ । २३४ श्री. बाबुराव उत्तम भोजने RC RRR 
२६ | २३५ [Si गुणवंत पुंडलीकराव देशमुख मजुर ३१.०८.१२ 
२७ | २३६ | श्री. मनोहर नामदेवपाखरे RR ३०.०६.१९ 
२८. | २३७ | श्री. साबीर अली कुर्बान अली [AS ३०.०४. 
२९ २३८ |श्री. देविदास मोतिराम भोरे ।|मजुर ३०.०६.०८ 
३० २३९ । श्री. शांताराम जनार्धन माळ मजुर ३१.०७.१९ 


३१ ३०९ | श्री. नंदकिशोर उत्तमराव गव्हाड मजूर ३०.०६.२०२३ 
३२ ३०२ | श्री. गजानन नारायण मजूर ३१.०७.२०२२ 
३३ ३०५ |श्री. अजाबराव जानराव पुंडकर मजूर ३१.०१.२०२२ 
By ३१३ ।श्रो. प्रकाश मजूर ३०.०४.२०२३ 
अकोला जिल्हा परिषद 

३५ | २४१ श्री. व. पु. भाष्कर पंपचालक |३१.०७.२००५ 
३६ २४२ श्री. अ. कु. लेघे पंपचालक ३०.०९.२००४ 
३७ २४३ [at ज्ञा. भ. वानखेडे पंपचालक ३१.१२.२००३ 
३८ २४४ [St बी. एन. पंपचालक ३१.०८.२००६ 
३९ २४६ ।श्री. आआर. एम. कडु पंपचालक २८.०२.२००९ 
४० २४७ श्रीप्र्वितायडे | | अ पंपचालक २३१.०५.२००९ 
डर २५० |श्री. सु. ब. परदेशी पंपचालक ३१.०३.२००७ 
४२ २५३ as. , के. पंपचालक ३१.१२.२००९ 
४३ | २५४ |श्रो. आर. एम. माव पंपचालक ३१.०१.२०११ 
शड २५५ श्री. बि. शा. पंपचालक ३०.०४.२०१० 
४५ २५६ श्री. रा. तु. गायकवाड पंपचालक ३०.११.२००८ 
नि २५७ श्री. अ. भि. पंपचालक 38.04, 2083 
४७ २५८ |श्रो. श. ऊ. वाटाण पंपचालक ३०.०४.१९९९ 
XC २५९ . डि एन. पंपचालक ३१.१२.२०१२ 
४९ २६० |श्री. रा. म. तळोव पंपचालक ३१.०५.२०१३ 
ko २६१ श्री.डबी.वानखडे | | छि बी. वानख पंपचालक २३१.०७.२०१२ 
५१ २६२ | श्री. अ. म. सरोदे पंपचालक ३१.०७.२०१४ 
QR २६२३ श्रो. वि. शा. पंपचालक ३१.१२.२००९ 
G3 २६४ lal. एस. एम. ब पंपचालक ३१.१०.२०१५ 
uy २६६ | St, व्ही.एस.मालठाणकर पंपचालक ३१.८.२०१४ 
५५ २६७ ।श्री. अ.मा.आश्कन पंपचालक ३०.६.२०१७ 
&& २६८ श्री. आर.ड. पंपचालक ३१.५.२०१८ 
uly २६९ ।श्री. ए.पी.धायसुंदर पंपचालक ३१.१०.२०११ 
ष्ट २७० श्री. एम.ड. पंपचालक ३१.७.२०१३ 
५९ २७१ श्री. एस.एम.नप्ते पंपचालक ३०.९.२०२० 
Go २७२ | sl. रा.ना.वेरूळव पंपचालक २८.२.२०१९ 
BR २७३ [at र.प.गोंगे पंपचालक ३०.९.२०१६ 
६२ २७५ | at. एफ.डि.वाघम पंपचालक ३१.३.२०१९ 
६३ २७६ (at. व्हि.टि.पाठक पंपचालक २८.२.२०२० 
दड २७७ श्री. प्रकाश रामराव स.क.अभियंता |३१.३.२०१४ 
निम २७८ । श्री. लक्ष्मण आंकार वानख स.क.अभियंता ।३०.९.२०१५ 
६६ २७९ श्रो. चोद मिस्त्री ग्रेड १. | ३०.४.२००८ 
ao | २८० श्री. व्हि.एस.देशमुख् मस्त्री ग्रेड-१  ।३०.६.२०१७ 
GC २८२ श्रो.केजीकाकडे [गाळणी परिचर |३०.६.२०१४ 
६९ २८३ lal. जी.एम.तळोव पंपचालक ३०.९.२०१९ 
90 २८४ lal. आर.आर. ३१.१०.२००६ 
७१ २८५ ।श्रो. जी.आर.म्हेसने ।|समयलेखक _|३१.१२.२००६ 
७२ २८६ at. रा.न. ३०.९.२०१८ 


७३ २८७ श्री. रा.सं.मोरे ।समयलेखक  |३१.८.२०१३ 
७्ड २८८ श्री. एस.एन.बारड ३१.१०.२०१८ 
७५ २९१ fat. वि.ल.मगर feet  _ |३०.६.२०१० 
७६ २९३ श्री. य.शि.चंदन [फोटर | ३१.७.२००० 
७७ । २९४ ।श्री. एस.आर.चव्हाण |फोटर _ |३१.७.२०१५ 
७८ २९५ ।श्री. एस.आर.सातव PTET |३१.७.२०१५ 
७९ २९६ श्री. एस.ए.गावं |फोटर RRB. RORY 
co २९७ श्री.व्हिबो.खोलगडे =| .बा. २०.४.२०१६ 
C2 २९८ । श्री. ए.एल.गायकवाड |फोटर |RC.R.RORE 
८२ २९९ ait. जी.एन. ३०.६.२००४ 
८३ ३०० [at डि.एम.इंगळे |फोटर  _ |३१.७.२०१३ 
x ३०१ श्री.ओव्हिचिलात्रे | ३१.७.२०१४ 
८५ | ३०२ [at व्ही.यु.चक्रनारायण |फोटर  _|३०.६.२००७ 
८६ ३०३ श्री. एम.एम.अंभोरे [फोटर | ३१.७.२०१२ 
त्रस ३०४ श्री. आर.एम.मंडासे |फोटर RRR Roo 
८८ ३०५ श्री. एच.व्ही.इंगळे |फोटर | ३१.७.२००७ 
८९ ३०६ | श्री. एस.यु.चक्रनारायण |फोटर _ |३१.५.२००५ 
Ro ३०७ श्री. एस.के. -¥ 38.20, 200K 
९१ ३०८ |श्री.बो.जी.जामोदकरी fa“ ३१.१०.२००५ 
९२ २०९ श्री. एस.एन.बु -¥ ३१.१.२००७ 
९३ ३१० श्री. ब.ज्ञाराबणकर वर्ग-४ २८.२.२०१० 
ex ३११ श्री. म.स. ¥ 32.19, 2020 
९५ ३१२ [|श्रो.ओ.सी.तेलगोटे | वर्ग-ड ३०.६.२०१० 
९६ ३१३ at. म.श.जाधव वर्ग-४ ३१.१२.२०१० 
९७ ३१४ all. म.वा.अनास वर्ग-४ २८.२.२०१२ 
ee ३१५ श्री. ना.भ. % 32.3, 2008 
९९ ३१६ । श्री. मा.दो.ब वर्ग-४ ३१.१०.२००८ 
१०० ३१७ श्री. अ.शे. ¥ ३१.५.२०१३ 
१०१ ३१८ [aaa few ३१.७.२०१२ 
१०२ ३१९ श्री. मु.म.चाव वर्ग-४ ३१.७.२०१३ 
१०३ । ३२० श्री. व्ही.एम.तरोळे वर्ग-४ ३१.५.२०१० 
१०४ ३२१ श्री. एस.पी. ay 38.19, ORL 
१०५ | ३२२ [श्री.व्हीटोइ्सोकारा | वर्ग-ड ३०.६.२०१४ 
१०६ ३२३ . म.बा.जंजाळ -डॅ ३०.४.२००६ 
१०७ । ३२४ श्री. ज्ञाशं.जाधव वर्ग-४ ३१.०५.२०१५ 
१०८ | ३२५ श्री. न.पु. Wy 38.20, 200 
१०९ ३२६ श्री. दे.ब.चक्रनारायण वर्ग-४ २८.२.२००६ 
११० ३२८ AL. अ.ग.चव्हाण वगे-४ ३०.११.२०१२ 
१११ ३२९ श्री. स.ब.भातव वर्ग-४ ३०.११.२०१० 
११२ ३३० । श्री. ब.शि.बानख वर्ग-४ ३१.८.२००७ 
११३ ३३१ |श्री. को.ब.गायकवाड वर्ग-४ ३१.५.२०१२ 
११४ | ३३२ श्री.ल.सुनावकारा CATER. ROK 


११५ | ३३३ श्री. सि.का.राजपुत वर्ग-४ ३१.१०.२०१३ 
११६ | ३३४ |[श्रोजोमोढवळे [TX ३१.७.२०१२ 
११७ | ३३५ श्री. एम.एम.जोशी वर्ग-४ ३.५.२०१२ 
eee | ३३६ | श्री.डिबीहलवणे fax ३१.७.२०१४ 
११९ ३३८ श्री. एस.के.गावं वर्ग-४ ३१.७.२०११ 
१२० ३४० . उ.पु.भाष्कर ३१.७.२०१२ 
१२१ । ३४१ [at व्ही.एस.चोपडे वर्ग-४ ३१.८.२०१४ 
१२२ | ३४२ fasts fat ३१.७.२०१५ 
१२३ | ३४३ श्री. एम.एम.पठाण वर्ग-४ ३१.७.२०१६ 
१२४ | ३४४ [seed [Rey ३१.१०.२०१७ 
१२५ | ३४५ श्री. ओबीगावंडे fete ३०.४.२००९ 
१२६ । ३४६ श्री. व्ही.एस. x 32.3, 2088 
१२७ | ३४७ श्री. एस.जी.बानख वर्ग-४ ३०.४.२०१७ 
१२८ । ३४८ श्री. व्ही.यु. ¥ 38.19. 20% 
१२९ | ३४९ श्री. रा.पा.ब् वर्ग-४ ३०.६.२००७ 
१३० «| ३५० [aL ब.भ.वरघट -्ड ३०.६.२०१७ 
१३१ ३५१ at. बा.रा.धानख वर्ग-४ ३१.५.२०१३ 
१३२ । ३५२ श्रो.मागुवडाळ वर्ग ४&  २८.२.२०१० 
१३३ । ३५३ श्री. गो.ल.बोराडे वर्ग-४ ३०.४.२०११ 
१३४ | ३५४ [at गो.ह. Ly ३०.६.२०१५ 
१३५ | ३५५ [AT रा.तु.काव वर्ग-४ ३१.७.२०१३ 
१३६ २५६ श्री. श.म.पुंडकर वगे-४ ३१.७.२०१७ 
१३७ । ३५७ (at. आ.श्रा.देवरे वर्ग-४ ३१.१०.२००६ 
१३८ । ३५८ । श्रो. गो.ब. Ey ३०.६.२०१६ 
१३९ । ३५९ श्री. वि.पु.प वर्ग-४ ३०.४.२०१३ 
१४० ३६० , रा.पा.जंजाळ -¥ 30,6. 2023 
१४१ | ३६१ [a र.उ.देवव वर्ग-४ ३०.४.२०१७ 
१४२ २३६२ . एस.टो. -¥ 38.19, 2023 
१४३ । ३६३ श्री. ए.पी. वर्ग-४ ३०.४.२००७ 
श्ड्ड Baw . आर.व्हा. -¥ २१.८.२०१८ 
१४५ | ३६५ श्री. गं.झिं.पवार वर्ग-४ ३०.९.२०१६ 
१४६ | ३६६ श्री. रा.ई. ay ३०.४.२०१९ 
१४७ | ३६७ [at पु.मा.नाचण् वर्ग-४ ३१.१.२०११ 
१४८ । ३६८ श्री. ल.भ. i 32.2. 2022 
१४९ | ३६९ श्री. बी.डी.धनभर वर्ग-४ ३०.४.२०१२ 
१५० | ३७० ।श्रो. स.ब. Ly ३१.१०.२०१२ 
१५१ | ३७१ श्री. ना.पा.मोहो वर्ग-४ ३०.११.२०१२ 
१५२ | ३७२ [at पु.वि. ¥ 32.19, ORE 
१५३ | ३७३ श्री. बा.वि.घावट वर्ग-४ ३१.५.२०११ 
१५४ | ३७४ श्री.प्रश्नोबलिगे [aX ३०.६.२०१५ 
१५५ । ३७५ श्री. भि.चि.रायबोले वर्ग-४ ३१.५.२०१२ 
१५६ | २३७६ श्रो. ल.सु. ¥ ३१.८.२०१२ 


१५७ । ३७७ [at ज्ञा.वि. मजुर ३१.१.२०१० 
१५८ | ३७८ श्री. जब्बारशा मजुर ३०.६.२०१८ 
१५९ | ३७९ श्री. पं.शं.आटोटे मजुर ३१.१०.२०१० 
१६० | ३८० | श्रो. ग.प्र. मजुर २८.२.२००६ 
१६१ ३८१ | श्री. म.भ.वाघ मजुर ३१.१.२०१३ 
१६२ ३८२ . ART. मजुर ३१.१.२०२१ 
१६३ | ३८३ श्री. नि.ना.नवघ मजुर ३१.८.२००६ 
१६४ | ३८४ श्रो. डि.ए. मजुर ३०.६.२०१२ 
१६५ | ३८५ श्री. उ.बा.प मजुर ३१.३.२०१५ 
१६६ | ३८६ श्री. द.शा.ठाव मजुर ३०.११.२०१७ 
१६७ | ३८७ श्री. एम.यु.मेहकरव मजुर ३०.४.२०१९ 
१६८ | ३८८ श्रो.डिवहोबोळे मजुर ३१.५.२०२१ 
१६९ । ३८९ [Sit द.का.बोळे मजुर ३१.५.२०२१ 
१७० ३९० | at. ना.ब.गावं मजुर ३१.७.२०१५ 
१७१ । ३९१ ।श्रो. एस.व्ही.राऊत मजुर ३१.७.२०१३ 
१७२ २३९२ . भ.मा. मजुर २३१.१२.२०१० 
१७३ | ३९३ [st टि.एस.साबळे मजुर ३१.५.२०११ 
१७४ | ३९४ lal. प्र.स.झासकर मजुर ३०.६.२०१६ 
१७५ | ३९५ श्री. वि.रा.नळेव मजुर ३०.९.२०१९ 
१७६ | ३९६ श्रोकेऐवाघमारा | मजुर ३०.६.२००७ 
१७७ | ३९७ ।श्रो. रहमानशा Alen मजुर ३०.९.२००८ 
१७८ | ३९८ श्रो. रा.ब. मजुर ३१.७.२००९ 
१७९ | ३९९ [at उ.मो.व मजुर ३०.६.२०१३ 
१८० ४०० . अ.बि. मजुर २३१.७.२०१४ 
१८१ । ४०१ | St. ज.ओ.काटोले मजुर ३१.७.२०१६ 
१८२ । ४०२ श्री. ग.ना. मजुर ३१.३.२०१७ 
१८३ । ४०३ श्री. के.अ.ताय मजुर ३०.६.२०१७ 
Row Wow . पो.एन. मजुर ३१.८.२०२१ 
१८५ । ४०६ श्री. एस.बी.ठाकुर मजुर ३०.४.२००८ 
१८६ | ४०७ श्री. टि.एम. मजुर ३०.६.२००८ 
१८७ । ४०८ श्री. ना.पा.चौधरी मजुर ३१.१.२०१२ 
१८८ | ४०९ श्री. रा.ग. मजुर ३१.३.२०१४ 
१८९ । ४१९० | श्री. एम.एस.१ मजुर ३०.६.२०१४ 
१९० । ४११ (SaaS TR ।२८.२.२०१५ 
१९१ | ४१३ श्री. बा.झि.ताय मजुर ३०.६.२०१९ 
१९२ । ४१४ श्रोविपुभमगत  |मिजु॒  |॥३१.७.२०१९ 
१९३ । ४१९५ [ah एस.बी.बरघट मजुर ३१.१२.२०१९ 
१९४ । ४१९६ श्री. मा.पा. मजुर ३१.३.२०१० 
१९५ । ४१७ श्रो. सा.सु.तेलगोटे मजुर ३०.६.२०१० 
१९६ | ४१८ । श्री. एस.ए. मजुर ३०.६.२०११ 
१९७ | ४१९ श्री. ह.अ.तेलगोटे मजुर ३१.१०.२०१२ 
१९८ | ४२० श्री. तु.श्रो.बाभुळकर मजुर ३१.१२.२०१४ 
१९९ | ४२१ श्री. दि.व्हि.मुनेश्र्वर मजुर ३१.८.२०१६ 


Roo । ४२२ श्री. भा.स.वानख मजुर ३१.५.२०१९ 
२०१ | ४२३ श्री. एस.डि.खरबडकार मजुर  [२८.२.२०२९ 
२०२ | ४२४ श्री. fem. मजुर २८.२.२०२१ 
२०३ | ४२६ श्री. सुजातखो अब्बसखी RR |३१.३.२००५ 
gow | wee ait. वि.ना.गव मजुर ३०.६.२०१५ 
२०५ | ४२९ श्री. अदा. मजुर ३१.७.२०१९ 
२०६ | ४३० [A ALTA मजुर ३१.१२.२०१९ 
२०७ । ४३१ श्री. सु.न.सरदार मजुर ३१.५.२०२१ 
२०८ । ४३२ श्री. बी.एस.बोदडे मजुर ३१.५.२००८ 
२०९ । ४३३२ श्रोवाज्ञावयुी CR |[३१.८.२०१८ 
२१० | ४३४ [aL ज्ञाप.वडाळ मजुर ३०.४.२०१९ 
२११ | ४३५ | श्रो. भा.वा. मजुर ३०.६.२०२० 
२१२ । ४३६ श्री. Uae मजुर मयत 
२१३ | ४३७ श्रो.सुपुपाचडे  भमिजुर |३०.४.२०१९ 
२१४ | ४३८ श्री. वि.को. भगत मजुर ३०.६.२०१५ 
२१८५ । ४३९ श्रो.अह.फसाले मिजुर |३०.४.२०१९ 
२१६ | ४४० lal. र.द.ताय मजुर ३०.६.२००९ 
२१७ ड४१ श्रीमोको.वाकोडेो ||| .को. मजुर २३०.४.२०१३ 
२१८ । ४४२ श्री. श्रो.अ.कोगदे मजुर ३०.७.२०१५ 
२१९ | ४४२ श्री.मुनाशित्रे आज मिजु |३१.८.२०१५ 
२२० | ४४४ [at वा.वि.शेगोव मजुर ३०.४.२०१६ 
२२१ । ४४५ [श्री.सुम.पिपळकर मिजुर |३०.६.२०१६ 
२२२ | ४४६ ।श्री. म.रा.ताय मजुर ३०.९.२०१६ 
२२३ । ४४७ [aoe मजुर ३१.१२.२०१७ 
२२४ । ४४८ । श्री. एस.एम.नागाप॒ मजुर ३१.१.२०१८ 
२२५ | ४४९ श्री. रा.मो.भागवतकर मजुर ३१.१.२०१८ 
२२६ | ४५० श्री. भि.चि.घ्य मजुर ३१.८.२०१८ 
२२७ । ४५१ । श्री. म.वा.बकाल मजुर ३१.१०.२०१८ 
२२८ । ४५२ [St ब.का.बोळे मजुर ३१.३.२०१९ 
२२९ ४५३ . दि.गो.बाभुळकर मजुर ३०.६.२०२० 
२३० । ४५८५४ श्री. ल.श्री.लहुकार मजुर ३१.१२.२०२० 
२२१ ४५६ श्री. श्रोमती सुलोचना तायडे | मजुर ३१.१२.२०११ 
२३२ | ४५९ श्री. ग.रा.राऊत मजुर ३१.५.१६ 
२३३ | ४६० [aT शा.मा. मजुर ३१.३.२०१८ 
२३४ | ४६१ श्री. मुमताजअली से. मजुर ३१.७.२०२० 
२३५ | ४६२ श्री. रा.ना.कळसकर मजुर ३१.७.२०१२ 
२३६ | ४६३ [at अस.म मजुर ३०.४.२०१७ 
२३७ | ४६४ श्री. ग.ना. मजुर ३०.६.२०१७ 
२३८ । ४६५ श्रो. दा.भा.भिसे मजुर ३०.६.२०१८ 
२३९ । ४६६ श्रो.गोपुजबंजाळ मजुर ३शट.र्रर 
२४० । ४६७ [al रतन सोमवार ६ मजुर २८.२.२०१६ 
२४१ | ४६८ श्री. आर.एम.मं पंपचालक ३१.०१.२००४ 


२४२ | ४६९ [at प.श.बोपटे मजुर ३०.६.९८ 
२४२ ४७० , गो.ग. मजुर ३१.८.९६ 
२४४ | ४७२ श्री. म.बा. मजुर ३१.८.९९ 
२४५ | ४७५ श्री. सु.मा.बाहुरबाघ मजुर ३०.६.२००० 
२४६ | ४७६ fat एम.के.वाघ मजुर ३०.९.२००० 
२४७ | ४७७ श्री. Tar. मजुर ३१.१०.२००० 
२४८ | ४८० श्री. म.रा.सरतकार मजुर ३०.९.२००० 
२४९ | ४८१ श्री. ना.रा. मजुर २८.२.२००३ 
२५० | ४८३ |श्री. ओ.के.खान मजुर ३०.७.२००५ 
२५१ | ४८४ श्री. आर.एन. मजुर ३१.१.२००५ 
२५२ | ४८६ ।श्री. व्ही.एम.तरोळे मजुर ३१.५.२०१० 
२५३ ४८७ श्रो. पु.भि. मजुर ३१.७.१९९९ 
२५४ | wee [at तु.भि.बोप? मजुर १०.९.१९९९ 
२५६ | ४९३ श्री. रा.श्री.नागोलव मजुर १०.१०.१९९९ 
२५७ | ४९५८ श्रो.पो.डव्ल्युमांडोळे मजुर  |२.६.२००१ 
२५८ | ४९६ श्री. उ.उ.बरघट मजुर २६.३.१९९१ 
२५९ | ४९७ श्री. द.ल.मोगरे मजुर १८.१०.९१ 
२६० | ४९८ lat. भि.ना.वानख मजुर १८.४.१९९१ 
२६१ ४९९ . जा.प. मजुर ११.१.२००१ 
२६२ | ५०० श्री. आर.व्ही.कानप्‌ मजुर १.४.९८ 
२६३ | ५०१ श्री. एम.एल. मजुर १.९.९८ 
२६४ | ५०३ श्री. प्र.ज्ञा.गावं मजुर ३१.१.२०२२ 
२६५ | ३१६ ।श्रो. आर.एम. मजुर ३१.०८.२०२२ 
२६६ | ३१७ श्रो. आर.जी.फुरस्‌ मजुर ३१.१०.२०२२ 
२६७ | ३१८ श्री. ग.सु.खेडव मजुर ३१.१२.२०२३ 
२६८ । ३२० श्री. नि.श्री.वानख मजुर ३०.११.२०२३ 
२६९ २२२३ . एस.आ. मजुर ३०.०६.२०२२ 
२७० ] ३२५ श्री. अ.द.बिल्लेव मजुर 
२७१ २३२७ . र.श्रा. २३०.११.२०२२ 
भंडारा परिष 
२७२ | ५०४ श्री. ए. आर. मेश्राम व्हालमन ३१.०८.१६ 
२७३ | ५०५ श्री. एम. एल. मेश्राम व्हॉलमन ३१.०५.१६ 
२७४ | ५०६ श्री. पौ. एल. व्हालमन ३१.०७.०४ 
२७५ | soo [aL Saat | मजूर 32.03.29 
२७६ | ५०८ ।श्री. डो. एस. मजूर ३०.०६.१३ 
२७७ | ५०९ _श्री.बी.के.गौपाले eR ३१.०३.१७ 
२७८ ५१० श्री. बी. एस. बंस पंपसहायक २६.१२.०० 
२७९ | ५११ श्री. एस. आर. गोपाले सहा. पंपचालक ।३१.०३.१६ 
२८० GRR . एन. व्हा. कारकून |।३०.०६.१८ 
२८१ । ५१३ [at पो. एम. नागप व्हॉलमन ३०.०६.०९ 
२८२ । ५१४ [SL जी. बो. कढव व्हालमन १६.०७.०९ 
२८३ । ५१५ श्रो. एन. एस. आंबेडारे व्हॉलमन ३१.०७.१८ 


२८४ | ५१६ [at आर. एस. बोरव फिटर ३१.०१.१३ 
२८५ । ५१७ श्री. आर. जे. लांजेबारा [पिंपचालक  ।३१.११.१८ 
२८६ । ७५१८ श्री. ए. डी. ब्राम्हणकर फिटर ३१.०५.०९ 
२८७ ५१९ . आर. के. पंपचालक ३१.०८.१७ 
२८८ | ५२० [ait टो. एस. काप व्हॉलमन ३१.०८.१५ 
२८९ ५२१ श्री. एच. एस. प व्हालमन ५.०२.१७ 
२९० । ५२२ [alu जी. सलामे |चौकोदार _|३१.०१.०० 
२९१ ५२२३ | St. पौ. एम. काप ते [फिटर | ३१.०८.०८ 
२९२ | ५२४ श्री केटी.कोसरे  ढ। |पंपचालक १५.०३.९६ 
२९३ ५२५ ||श्री. आय. आर. रोकडे पंपचालक ३१.०१.१२ 
२९४ । ५२६ [at एम. टी. आगाश वसुली कारकून ।२८.०२.१० 
२९५ । ५२७ [St श्र्म कामगार ३१.१२.०९ 
२९६ | ७५२८ (at. जी. आर. खोब्रागडे फिटर ३०.११.१४ 
२९७ ५२९ श्री. एन. एस. पंपचालक २८.०२.१० 
२९८ । ५३० श्री. डी. डी. मेश्राम मजूर ३१.१०.१८ 
२९९ ५२३१ . एफ. जी. रहां पंपचालक ३०.०९.१६ 
३०० । ५३२ [ait सौ. एस. प व्हॉलमन ५.०२.१७ 
३०१ ५३२३ श्री. एन. इ. SIA १.०६.१६ 
३०२ | ५२३४ श्री. पी. जी. रहांगडाले fete ३१.०८.१६ 
३०३ | ५३५ श्री. एन. एस. खोब्रागडे Tez |३१.१०.१२ 
३०४ | ५३६ |श्री.जेव्हीमुळे | |पंपचालक _ |७.०२.१४ 
३०५ ५२३७ a... . के. पंपचालक ३०.०६.१७ 
३०६ | ५३८ श्री. एल. झेड गोंडाणे पंपचालक ३०.०९.१३ 
३०७ | ५३९ [श्री.ओ. एम. तुरकर  पिंपचालक  ।३१.०८.१५ 
३०८ । ५४० श्री. पी. एम. नंदेश्व् सहा. पंपचालक |३१.०८.११ 
३०९ ५४१ श्री. के. ए. पंपचालक ३०.०९.१३ 
३१० | ५४२ श्री. डी. ए. आगाश पंपचालक ३१.०५.०७ 
३११ ५४२३ श्री.बी.के.परिहारा | | , के. पंपचालक ७.११.९६ 
३१२ | ३४२ श्री. डी. जी. मेश्राम पंपचालक ३०.११.२०२३ 
BALASAHEB B a careesaeaiasanvann aiid 
HAJARE 


बाळासाहेब बा. हजारे 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


